= महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम 
शट, दिनांक:-२ ऑक्टोबर,२०१० रोजी 


मोहीमेची जाहीरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द 
करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र. १०४/२०१०/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० 032, दिनांक:- १० जानेबारी, २०१२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१००८/प्र.क्र. ४३/२००८/पोल-१५, 
दि. १४ ऑगस्ट, २००८ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र. १०४/२०१०/पोल-१५, 
दि. ३० डिसेंबर, २०१० 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र. १०४/२०१०/पोल-१५, 
दि. ७ मार्च, २०११. 
४) शासन शुद्धिपत्रक गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र.१०४/२०१०/पोल-१५, 
दि. ९ मार्च, २०११. 
५) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तमुगा-१०१०/ प्र.क्र-१०४/ २०१० / पोल-१५ 
दि. ३० मार्च,२०११ 9 | 
६) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तमुगा-१०१०/ प्र.क्र.१०४/ २०१० / पोल-१५ 
दि. ४ ऑक्टोबर ,२०११ 


शासन निर्णय :- संदर्भीत क्रमांक (१) येथील आदेशातील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 
गाव मोहीमेची जाहीरात विविध दृकश्राव्य माध्यमे तसेच प्रिंट माध्यमांव्दारे प्रसारीत करण्यात येते. 
दि. २ ऑक्टोबर, २०१० रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून मोहीमेच्या 
अंमलबजावणीची जाहिरात राज्यातील सर्व 'ब' व 'क' वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून प्रसारीत करण्यात 
आली होती. ' संदर जाहीरात प्रसारणाची ३१६ वृत्तपत्रांची देयके संदर्भात नमूद (२) येथील 
आदेशान्व्ये मंजूर करण्यात आली आहेत. तदूनंतर दि. ९ मार्च, २०११ च्या शासन शुद्धिपत्रकान्बये 
त्यात सुधारणा करुन ३१३ देयकांसाठी रुपये ११,९७,१००/- इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली 
आहे. दि. ७ मार्च, २०११ च्या आदेशान्वये ५५ वृत्तपत्रांच्या जाहिरातीच्या रु. २,०४,८००/- इतक्या 
खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे. दि.३०.३.२०११ रोजीच्या आदेशान्वये ९ वृत्तपत्राच्या 

जाहौरातीच्या रु.३६,८००/- इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.त्यानंतर दि.४.१०.२०११ 


D:APOL-15\ShilpaCR 104.lwp 3 


= FRUIT १३ वृत्तपत्राची रु.६१,२००/- इतक्या खर्चाची देयके मंजूर करण्यात आली 


आहेत. 


०२. दि. २/१९०/२०१० रोजी जाहीरात प्रसारीत केल्यासंबंधीची 'क' वर्गवारीतील खालील 
२ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त झाली आहेत. 
ळं संदर्भ क्रमांक व दिनांक वृत्तपत्राचे नाव देयक क्रमांक ब | देयकाची रक्‍कम 
दिनांक (रुपये) 
ae | 2 | vw | Q 
१५०३ k दै.अस्तित्वाचा शोध | ९६९, ३२००3०० 
दि.१०/१०/२०११ घेणारा सुपुत्र, लातूर । दि.३०/६/११ 
२ | १५०४,दि.९०/१०/२०११ | दैनिक लोकशासन | २३, ३६००-०० 
लातूर दि.३०/६/११ 
(रुपये सहा हजार आठशे फक्त) &,600=00 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने विहित केलेल्या दराप्रमाणे सदर देयके तपासून ते योग्य 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात आले आहे. या २ वृत्तपत्रांच्या देयकांसाठी एकूण रु. ६,८००/- (रुपये 
सहा हजार आठशे फक्त) इतका खर्च आला असून त्यास या आदेशान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
०३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च मोहीमेची जाहीरात, प्रसिध्दी व प्रचार 
यावर करण्यात आला असून यापूर्वी त्याची अदायगी करण्यात आलेली नाही. सदरचा खर्च विहित 
पध्दतीचा अवलंब करुन केलेला आहे. 

०४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये ६,८००/- (रुपये 
सहा हजार आठशे फक्त) इतक्या खर्चाच्या रकमे इतक्या तरतुदीचे लातूर जिल्ह्यास वितरण करतील 
आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक लातूर हे वृत्तपत्रांच्या देयकांच्या रकमेचे आहरण करुन संवितरण 
करतील. 

ou. याबर होणारा खर्च रुपये ६,८००/- (रुपये सहा हजार आठशे फक्त) गृह विभाग 
मागणी क्र. “dee, प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस (co) (१०) तंटामुक्त गाव मोहीम 
(२०५५०५३३) २६ जाहीरात व प्रसिध्दी " या खालील सन २०११-१२ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

०६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६६१/११/व्यय-७, 
दि.३०.१२.२०११ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


D:\POL-15\ShilpaCR 104.lwp 6 


FS ७. सदरचा शासन निर्णय राज्यशासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला असून त्याचा 


संगणक संकेतांक २०१२०११००८१९१२११२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


capil at. 
कार्यासन अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

प्रत :- , 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबइ; 

महालेखापॉल' १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

जिल्हा पोलीस अधीक्षक,लातूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-२ व अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

निवडनस्ती, पोल-१५ 


D:POL-15\ShilpaCR 104.19 7 


